ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या 
तरतूदीनुसार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
मंचाच्या सदस्य पदी विद्यमान कार्यरत 
सदस्यांची Taya करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय (वि. मुंबई-३२. 
दिनांक:- १५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- १) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील नियम, २००० 
२) शासन निर्णय :- समक्रमांक, दि.०८.०५.२०१८ 
3) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआ/महा./ 
आस्था-३/लेखाशीर्ष/२०१८/७००३, दि.०९.०८.२०१८. 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये “उपरोक्‍त बाबींसाठी 


होणारा खर्च मागणी क्र.एम-२ “२४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण (o¥)(00) ग्राहक संरक्षण 


अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग व जिल्हा मंचाची 


स्थापना करणे (०४) (०१ मुंबई ठाहर (२४०८०२५१ ०२८” (व्यावसायिक 


सेवा/मुफसल)(२४०८०२६२) ०२८ (व्यावसायिक सेवा) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा.” या ऐवजी “उपरोक्त बाबींसाठी होणार खर्च, मागणी क्र.एम-२ “२४०८- 


अन्न साठवण व वखार साठवण (०४) (००) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य 


ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग व जिल्हा मंचाची स्थापना करणे (०४) (०१) मुंबई शहर 


(२४०८०२५१) ०१ वेतन व (०२८) (व्यावसायिक सेवा) तसेच, (०४)(०२) मुफसल (२४०८०२६२) 


(09) वेतन व (०२८) व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा”, असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


सदर QA शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१५१२५३२१६९०६ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


e ee Digitally signed by Raju Kalluji Narpande 
R a U Ka | | U | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=F.C.S 
and C.P, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c9bb69da44e8b03c93d1a880163547bbb4 
787£2f2839b6277a2881 82cbf623cb, cn=Raju Kalluji 


N a r p a Nn d e aide 0.15 12:56:04 +05'30' 
(राजू क.नरपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महारारष्ट्र शासन. 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.मंत्री अनापुवग्नास यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 
५) मा.राज्यमंत्री अनापुवग्नास यांचे खाजगी सचिव. 
) 

) 
) 
) 


मा.अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

अ.मु.स.(वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व .सग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ मुंबई,/नागपूर. 

११) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
) प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

१३) सर्व संबंधित पुनर्नियुक्त सदस्य. 
) 
) 


qx) ad संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय. 
१५) निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


